ग्रंथालय संचालनालय, मुंबई व 
संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील 
कार्यालयातील अस्थायी पदे पुढे 
चालू ठेवणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मराग्रं-२५११/प्र.क्र. ४५ /२०१७/साशि-५ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक: १८ फेब्रुवारी, २०२०. 


वाचा : 
१) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. मराग्रं-२५११/प्र.क्र.४५/२०१७/साशि-५, 
दि.१०.१०.२०१९. 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पू.क. दि.१२.०२.२०२०. 
3) ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र.क्र.१४/२०१९- 
२०/१८३१३, दि.१५.०२.२०२०. 


शासन निर्णय : 
ग्रंथालय संचालनालय व संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील कार्यालयांमधील एकूण १३८ 


अस्थायी पदे दि. ०१.१०.२०१९ ते दि. २८.०२.२०२० पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास संदर्भाधीन 
दि.१०.१०.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन 
दि.१२.०२.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये अस्थायी पदांना दि. ०१.०३.२०२० ते दि. ३१.०८.२०२० 
पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानुषंगाने 
ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेकडून प्राप्त संदर्भाधिन 
दि.१५.०२.२०२० VIA प्रस्तावास अनुसरुन ग्रंथालय संचालनालय व संचालनालयाच्या 
अधिपत्याखालील कार्यालयातील सोबतच्या विवरणपत्र “अ” मध्ये दर्शविलेळी १३८ अस्थायी पदे 
दि.०१.०३.२०२० ते दि. ३१.०८.२०२० पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


|. सदर पदे ज्या प्रयोजनासाठी निर्माण केली आहेत, त्याच प्रयोजनासाठी चाळू ठेवण्यात आली आहेत. 


II. ग्रंथालय संचालनालयाकडे असलेल्या विद्यमान योजनांपैकी कोणतीही योजना संपलेली नाही. 
॥. पदांचा आढावा घेवून सुधारित आकृतीबंधास उच्चस्तर सचिव समितीची मान्यता घेण्यात यावी. 


२. यासंदर्भात होणारा खर्च खालील मुख्यलेखाशिर्षाखाळी मंजूर असलेल्या तरतुदीतून 
भागविण्यात यावा:- 

मागणी क्र. डब्ल्यू-४, २२०५- कला व संस्कृती, १०५, सार्वजनिक ग्रंथालये, 

(अ) (०१) (०१ ग्रंथालय संचालनालय (२२०५ ०२५१) 

(ब) (०२) (०१) शासकीय मध्यवर्ती, विभागीय व जिल्हा ग्रंथालये (२२०५ ०२७१) 

(क) (०२) (०२) शासकीय मध्यवर्ती, विभागीय व जिल्हा ग्रंथालये (२२०५ ०२८९) 


शासन निर्णय क्रमांकः मराग्रं-२५११/प्र.क्र. ४५ /२०१७/साशि-५ 


३. 


सदर शासन निर्णय हा शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पू.क, 


दि.१२.०२.२०२० अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


हा झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२००२१८१२२२४९९००८ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Dattatraya Rambhau Kahar 
D ) a tt a t ta y a DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Higher And 


Technical Education Department, postalCode=400032, 

st=Mahi tra, 

2.54.20: 9789a0057acb8ed 170e1748553c17db300239c 
Ra mM b h a 1 Ka h a r 347be5264afbffSeb5 1 fcac, cn=Dattatraya Rambhau Kahar 

Date: 2020.02.18 12:24:35 +05'30' 


(द. XT. कहार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


सोबत : विवरणपत्र “अ 


. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 

. ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य, नगर भवन, मुंबई. 

. ग्रंथपाल गट-अ, राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालय, मुंबई, शासकीय विभागीय ग्रंथालय पुणे/नागपूर. 

. ग्रंथपाळ गट-ब, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्मृती ग्रंथालय, दापोली, शासकीय विभागीय 


ग्रंथालय, अमरावती/औरंगबाद/नाशिक/रत्नागिरी 


. सर्व सहाय्यक ग्रंथालय संचालक. 
. सर्व जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी. 
. जिल्हा ग्रंथपाल, अकोला/ चंद्रपूर /नागपूर/बुलडाणा/भंडारा/यवतमाळ/वर्धा 


८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 


. सर्व कोषागार/उपकोषागार अधिकारी 

. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई 

. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प १९), (व्यय -५) मंत्रालय, मुंबई 
१२. 
१३. 


कार्यासन अधिकारी, (साशि-१/आस्था-२) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग,मंत्रालय, मुंबई 
निवडनस्ती ( साशि-५) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मराग्रं-२५११/प्र.क्र. ४५ /२०१७/साशि-५ 


विवरणपत्र “अ 


(शासन निर्णय क्र: मराग्रं-२५११ /प्र.क्र. ४५/२०१७/साशि-५, दि. १८ फेब्रुवारी, २०२० चे सहपत्र) 


मंजूर | स्थायी । अस्थायी 
अ.क्र | वर्ग/गट संवर्ग/पदनाम पदांची | पदांची | पदांची 
संख्या | संख्या संख्या 
|. 1 ग्रंथालय संचाळक |! 4) |---._ || Po | 
गट-अ ee 
ae | उपसंचालक / 
2. | राजपत्रित | .. aad ४ ३ दि 
ग्रं वर्ग १ 
सहाय्यक ग्रंथालय संचाळक/ 
गट-ब [| ग्रंथपाल वर्ग २/ जिल्हा ग्रंथालय 
३ aay eee ४५ २४ २१ 
राजपत्रित / हस्तलिखित 
अधिकारी/ लेखाधिकारी. 
जिल्हा ग्रंथपाल/ तांत्रिक 
४ सहाय्यक/ग्रंथालय निरिक्षक/ ८४ ५६ २८ 
वितरण सहाय्यक 
५ अधिक्षक/लघुलेखक 3 © i=l 
द गट-क | मुख्य लिपिक १४ |. वे. | १ ३ 
७ वरिष्ठ लिपिक ३६ २९ ७ 
निर्गम सहाय्यक १६ 93 3 
९ कनिष्ठ लिपिक ९६ ६५ ३१ 
| do | ० वाहन चालक ९ ७ २ 
आलमारी परिचर/ग्रंथ परिचर/ 
| q पृथ:कार/नाईक/ग्रंथवाहक/ग्रंथ | ३६ ३० ६ 
गट-ड | बांधणीकार 
és डिपाई/ चौकीदार/हमाळल/ व क ते 
माळी/ सफाई कामगार 
एकूण ४४७ | ३०९ १३८ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


